बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) मार्गदर्शक 
नियम, २०१८ मधील नियम, ९०(१) अन्वये स्थापन 
करण्यात आलेल्या निवड समिती अध्यक्ष/सदस्यांना 
बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक रा.नि.स-२०२१/प्र.क्र.१३६/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २६ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- १. महिला व बाल विकास विभाग, अधिसूचना क्र. रा. नि.स २०१८/प्र.क्र. ७९/का.०३ 
दि. २३.०७.२०२१. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ०३ मार्च, २०१०. 
३. महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१ यांचे दिनांक १६.०१.२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०१८ च्या ९०(१ अन्वये बाल न्याय मंडळ व 
अध्यक्ष/सदस्य, बाळ कल्याण समिती याकरिता नियुक्‍त करावयाच्या सदस्यांच्या प्राप्त नामांकनांची 
अधिनियम व नियमातील तरतुदींच्या आधारे छाननी करुन योग्य उमेदवाराची नियुक्‍ती करण्यासाठी राज्य 
शासनास शिफारस करणे तसेच अधिनियमातील तरतुदीनुसार कामकाज होण्यासाठी उपरोक्‍त वाचा क्र. १ 
अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

तसेच वित्त विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य/विभाग/जिल्हा स्तरावरील 
समिती/मंडळ/आयोग यावर नियुक्‍त अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्त्याचे दर निश्चित करण्यात आळे आहे 

या अनुषंगाने बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ च्या ९०(१) अन्वये गठीत निवड 
समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता यांचे दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे 

बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ च्या ९०(१ अन्वये गठीत निवड समितीच्या 
अध्यक्ष व सदस्यांना बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता मंजूरीची बाब शासनाच्या विचाराधी होती. 
शासन निर्णय :- 

बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ च्या ९०(१) अन्वये गठीत निवड समितीच्या 
अध्यक्ष व सदस्यांना पुढे दर्शविल्याप्रमाणे बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता लागू करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
भत्ता तरतुद 
प्रवास भत्ता । शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ०३ मार्च, २०१० 
मधील परिच्छेद क्र. १२ अन्वये रु.८९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दराने प्रवासभत्ता अनुज्ञेय असेल. मात्र त्याना विमान प्रवास 
आणि रेल्वेच्या वातानुकुलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
बैठक भत्ता =| अध्यक्ष- प्रति बैठक रु. २,०००/- 
सदस्य- प्रति बैठक रु. १,५००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः रा.नि.स-२०२१/प्र.क्र.१३६/का-०३ 


२. निवड समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांना बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता केंद्र हिऱ्यापोटी (३५%) खर्च 
२२३५, (१६) (०३) एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांना 
सहायक अनुदान, (२२३५सी४१२) तर राज्य हिऱ्ड्यापोटी (६५%) खर्च (१६) (०४) ) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांना सहायक अनुदान, (२२३५सी४२१) नुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्याबाबत यावा. 

३. उपरोक्त शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ दिनांक ३१.०१.२०१८ अन्वये वित्त 
विभागाच्या सहमतीसने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११२६१५०४०७८५३० असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


ee igitally signed by Khadija Farooqui Cl 
Kh a d | a Fa roo 1 e DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st: ht 
5.4,20=8cd35f5dfe17a9e9a0cd53 1 b6bb 1 14782183791 bc817e7a736def213ac7 
d71b, pseudonym=97FCB88BB2290D50D7776C4E6535999B94A2692 


Naikwade seus यशच लाया 
(ख. फा. नाईकवाडे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२)महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर. 
) 
) 


3) महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / पुणे 
४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड नस्ती, का-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


